सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 

मंगळवार , ऑक्टोबर १८ , २०२२ / आश्विन २६ , शके १ ९ ४४ 


वर्ष ८ , अंक ६७ ] 


असाधारण क्रमांक १० ९ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १४ ऑक्टोबर , २०२२ . 

अधिसूचना 


भाग एक ( को.वि.पु ) -१० ९ -१ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्र . टिपीबी - > 

-४३१ ९ / प्र.क्र .१८८ / २०१ ९ / नवि- ११. - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम " असा करणेत आलेला आहे . ) च्या तरतुदींनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
महानगरपालिका ” असा करणेत आलेला आहे . ) ही बृहन्मुंबई क्षेत्रातील काही अधिसूचित क्षेत्र वगळता त्यांचे अधिकार क्षेत्राकरीता 
नियोजन प्राधिकरण आहे ; 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ११.०० 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम ४० च्या उपकलम ( १ ) च्या खंड ( c ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून 
शासनाने , अधिसूचना क्र.बीबीआर -१०८२ / प्र.क्र . - १४० / १६०७ / नवि -११ , दि . १५ जून , १ ९ ८३ अन्वये , बॅक - बे रिक्लेमेशन स्कीमच्या 
ब्लॉक III , IV , V आणि VI मधील साधारणतः २२२.५८ हेक्टर अधिसूचित क्षेत्रासाठी ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसुचित 
क्षेत्र " असा करणेत आलेला आहे . ) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम , १ ९ ७४ अंतर्गत स्थापन केलेल्या मुंबई महानगर 
प्रदेश विकास प्राधिकरणाची ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त प्राधिकरण " असा करणेत आलेला आहे . ) ' विशेष नियोजन प्राधिकरण ' 
म्हणून नियुक्ती केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र . बीबीआर 
१० ९ २ / ६० / प्र.क्र .६ / ९ २ / नवि -११ , दि . ३ जून , २००० अन्वये शासनाने उक्त अधिसुचित क्षेत्रासाठी उक्त प्राधिकरणाने शासनास 
सादर केलेला सुधारित प्रारूप विकास आराखडा ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” असा करणेत आलेला आहे . ) उक्त 
अधूिसचनेसोबतचे परिशिष्ट- I मधील सुधारणेसह व परिशिष्ट- II मधील सारभूत स्वरुपाचे प्रस्तावित फेरबदल i.e. मंजूरीतून वगळलेला 
भाग ( ई.पी. ) वगळता मंजूर केला आहे ; आणि ज्याअर्थी , शासन नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र . बीबीआर -१० ९ २ / ६० / 
प्र.क्र .६ / ९ २ / नवि -११ , दि . १७ मार्च , २००१ अन्वये शासनाने उक्त अधिसूचित क्षेत्रासाठीचे उक्त विकास योजनेतील सारभूत स्वरुपाचे 
फेरबदलांना ( ई.पी. ) मंजूरी दिली आहे ; 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १८ , २०२२ / आश्विन २६ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचित क्षेत्राचे बहुतांश भागाचा विकास पूर्वीच पूर्ण झाला आहे आणि उक्त अधिसूचित क्षेत्रासाठी उक्त 
प्राधिकरणाची ' विशेष नियोजन प्राधिकरण ' म्हणून नियुक्ती करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असल्याने उक्त प्राधिकरणाने दि .११ / ०५ / २०० ९ , 
दि . १०/१२/२०१४ आणि दि .२७ / १२ / २०१७ रोजीचे पत्राद्वारे उक्त अधिसूचित क्षेत्र उक्त प्राधिकरणाचे ' विशेष नियोजन प्राधिकरण ' 
क्षेत्रातून वगळण्यात येऊन , सदर क्षेत्र उक्त महापालिकेच्या अधिकार क्षेत्रात समाविष्ट करण्याबाबत शासनास विनंती केली आहे ; 


२ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त क्षेत्र ‘ अधिसूचित क्षेत्र ' म्हणून रद्द करणे आणि उक्त अधिसूचित क्षेत्रासाठी उक्त प्राधिकरणाची ' विशेष 
नियोजन प्राधिकरण ' म्हणून केलेली नियुक्ती मागे घेणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि त्याअर्थी , शासन याद्वारे , 

( अ ) सदर क्षेत्र उक्त अधिनियमाचे कलम ४० ( १ ) ( c ) नुसारचे ' अधिसूचित क्षेत्र ' म्हणून रद्द करण्यात येत आहे . तसेच , 
( ब ) उक्त अधिसूचित क्षेत्रासाठी उक्त प्राधिकरणाची कलम ४० ( १ ) ( c ) नुसार ' विशेष नियोजन प्राधिकरण ' म्हणून 
केलेली नियुक्ती मागे घेण्यात येत आहे . तसेच , 


( क ) स्पष्टता करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाचे कलम २ ( १५ ) ( a ) नुसार उक्त क्षेत्र स्थानिक प्राधिकरण म्हणून बृहन्मुंबई 
महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याने , उक्त अधिनियमाच्या कलम २ ( १ ९ ) नुसार यापुढे उक्त महानगरपालिका उक्त 
क्षेत्रासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम पाहिल . तसेच , 


( ड ) स्पष्टता करण्यात येते की , उक्त क्षेत्रासाठी शासनाने अधिसूचना क्रमांक बीबीआर -१० ९ २ / ६० / प्र.क्र .६ / ९ २ / नवि -११ , 
दिनांक ३ जून , २००० आणि दिनांक १७ मार्च , २००१ द्वारे मंजूर केलेला विकास आराखडा , बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन 
नियमावली , २०३४ मधील चटई क्षेत्र निर्देशांकाबाबतचे तरतुदी तसेच , सीआरझेड अधिसूचना दि .१८ / ०१ / २०१ ९ चे तरतुदींसह 
त्यामध्ये वेळोवेळी होणाऱ्या सुधारणेसह उक्त क्षेत्रासाठी लागू राहील . एमएमआरडीएने पुर्वीच विकास परवानगी दिलेल्या तथापि , 
विकास अदयाप पूर्ण न झालेल्या प्रकरणांमध्ये उक्त महानगरपालिकेने एमएमआरडीए शी सल्लामसलत करून कार्यवाही करावी . 
या अधिसूचनेची प्रत नकाशासह एका महिन्याच्या कालावधीसाठी खालील कार्यालयांमध्ये पाहणीसाठी उपलब्ध करून 
देण्यात यावी 
: 


( अ ) प्रमुख , शहर व प्रदेश नियोजन विभाग , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , वांद्रे - कुर्ला कॉम्प्लेक्स , वांद्रे 
( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५१ 


( ब ) प्रमुख अभियंता ( विकास नियोजन ) , बृहन्मुंबई महानगरपालिका , महापालिका मार्ग , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ . 
सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे / नियम ) या वेबसाईटवर देखील 
प्रसिध्द करण्यात यावी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


निर्मलकुमार पं . चौधरी , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १८ , २०२२ / आश्विन २६ , शके १ ९ ४४ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 14th October , 2022 . 
NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPB 4319 / CR - 188 / 2019 / UD - 11. - Whereas , the Municipal Corporation of Greater Mumbai 
( hereinafter referred to as " the said Corporation " ) is the Planning Authority for jurisdiction of Greater 
Mumbai as per the provisions of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter 
referred to as " the said Act " ) , excepting some Notified Areas ; 


And whereas , the Government of Maharashtra , in exercise of the powers conferred on it by 
clause ( c ) of sub - section ( 1 ) of section 40 of the said Act , by its Notification No.BBR - 1082 / C.R - 140 / 1607 / 
UD - 11 , dated 15th June , 1983 , appointed the Mumbai Metropolitan Region Development Authority 
( hereinafter referred to as " the said Authority " ) established under the Mumbai Metropolitan Region 
Development Authority Act , 1974 as Special Planning Authority ( SPA ) for the Notified Area comprised 
within Blocks III , IV , V and VI of the Back - bay Reclamation Scheme admeasuring approx . 222.58 
Ha . ( hereinafter referred to as " the said Notified Area " ) ; 


And whereas , in accordance with the sub - section ( 1 ) of Section 31 of the said Act , the Government 
in the Urban Development Department vide Notification No.BBR - 1092 / 60 / C.R - 6 / 92 / UD - 11 , dated 
3rd June , 2000 has sanctioned Revised Draft Development Plan ( hereinafter referred to as “ the said 
Development Plan " ) submitted by the said Authority with some modifications shown in Schedule - I 
and excluding the proposed modifications of substantial nature i.e. Excluded Part ( E.P. ) shown in 
Schedule - II appended to the abovesaid Notification ; and whereas , the Government in the Urban 
Development Department vide Notification No.BBR - 1092 / 60 / C.R - 6 / 92 / UD - 11 , dated 17th March , 
2001 has sanctioned the Excluded Part ( E.P. ) of the said Development Plan of the said Notified Area ; 


And whereas , since the most of the development of the said Area has already been done and 
the purpose of appointment of MMRDA as a Special Planning Authority for the said Notified Area is 
completed , the said authority vide its letter dated 11/05/2009 , 10/12/2014 and dated 27/12/2017 has 
requested the Government to exclude the said Notified Area from jurisdiction of the said Authority 
as a Special Planning Authority and include the said area in the jurisdiction of the said Corporation ; 


And whereas , the State Government is of the opinion that the said Area shall be cancelled to 
be the Notified Area and to withdraw an appointment of the said Authority as a Special Planning 
Authority for the said Notified Area ; 

Now therefore , the Government hereby , 

( a ) Cancels the said area to be the Notified Area u / s 40 ( 1 ) ( c ) . 


( b ) Withdraws an appointment of the said Authority as a Special Planning Authority u / s 
40 ( 1 ) ( c ) ; 


( c ) Clarifies that , since the said area falling within the jurisdiction of BMC as a Local 
Authority within the meaning of section 2 ( 15 ) ( a ) , henceforth BMC shall act as a Planning 
Authority u / s 2 ( 19 ) of the said Act . 


( d ) Clarifies that , the said Development Plan sanctioned by the State Government vide 
Notification No. BBR - 1092 / 60 / C.R - 6 / 92 / UD - 11 , dated 3rd June , 2000 and dated 17th March , 
2001 shall continue to be in force for the said area subject to the floor space indices as per 
Development Control Regulations , 2034 for Greater Mumbai and also subject to the provisions 
of CRZ Notification dated 18th January 2019 , amended from time to time . The development 
permission already been granted by MMRDA in which development is not completed shall be 
dealt with in consultation with MMRDA by the said Corporation . 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १८ , २०२२ / आश्विन २६ , शके १ ९ ४४ 

A copy of this Notification along with plan shall be made available for inspection for a period 
of one month at the following offices : 


( a ) Chief , Town and Country Planning Division , Mumbai Metropolitan Region 
Development Authority , Bandra - Kurla Complex , Bandra ( East ) , Mumbai 400 051 . 


( b ) Chief Engineer ( Development Plan ) , Municipal Corporation of Greater Mumbai . 
This Notification be also made available on the Govt . of Maharashtra website : 
www.maharashtra.gov.in ( Acts / Rules ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI , 
Under Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


